जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ मधील 
अधिकार्‍यांच्या नियतकालिक/ विनंती 
बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

शासन Seal क्रमांकः संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मे, २०१९ 


AIR seat - 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार बदली 
करण्यास सक्षम असलेल्या MPAA मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद क्रीडा व युवक सेवा 
संचालयनालयाच्या आस्थापनेवरील जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ या संगर्वातील अधिकाऱ्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक - ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
1 १_| २ ३ 1 || 
ba श्री.विजय संतान, जिल्हा क्रोडा | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, मुंबई | Red पदावर बदलीने 
अधिकारी,पुणे शहर 
२ | MAGA फरताडे, सहायक | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, पुणे | sit विजय संतान 
संचालक, मुख्यालय(पुणे) यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी 
3 श्रीमती नीलिमा अडसूळ ,जिल्हा | सहायक संचालक, | श्री नवनाथ फरताडे 
क्रीडा अधिकारी, लातूर मुख्यालय(पुणे) यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी 
४ ।श्री.महादेव कसगावडे,जिल्हा | जिल्हा क्रौडा अधिकारी, | श्रीमती नीलिमा 
क्रीडा अधिकारी,रायगड लातूर अडसूळ यांच्या 
बदलीने रिक्त 
होणाऱ्या पदी 
५ श्री.संजय महाडिक,जिल्हा क्रीडा | जिल्हा क्रोडा अधिकारी, | रिक्‍त पदावर बदलीने 
अधिकारी, उस्मानाबाद पालघर 
६ श्रीमती भाग्यश्री बिले,जिल्हा | जिल्हा whet अधिकारी, | श्री संजय महाडिक 
क्रीडा अधिकारी, भंडारा उस्मानाबाद यांच्या बदलीने रिक्‍त 


होणाऱ्या पदी 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ 


७ श्रीमती सुनंदा पाटील,जिल्हा | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, | रिक्‍त पदावर बदलीने 
क्रीडा अधिकारी, जळगाव नंदुरबार 
८ | श्री.मेलिद दीक्षित,जिल्हा क्रीडा | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, | श्रीमती सुनंदा पाटील 
अधिकारी, रत्नागिरी जळगाव यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी 
९ श्री.चंद्रदीप शिदे,जिल्हा क्रौडा | जिल्हा whet अधिकारी, | श्री मिलिद दीक्षित 
अधिकारी, गडचिरोली रत्नागिरी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी 
णि श्री.नरेंद्र पवार,जिल्हा क्रीडा | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बीड | रिक्‍त पदावर बदलीने 
अधिकारी, हिंगोली 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व 
बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची 
खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३११५३८३०१४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra kee 
Shankarrao 0000001000 2155528 
Pawar ne 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


५. संबंधिक अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन AST क्रमांकः संक्रीआ-२०१९/प्र.क्र.४२/क्रीयुसे-२ 


प्रत माहितीसाठी 
६.मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
८.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३). 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


